महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक 
उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम,२०१५ नुसार 
४५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या रूग्णालयीन 
इमारतीच्या उंचीस मान्यता देणेबाबत. 

भूकर क्रमांक ४६७ भायखळा विभाग, कामाठीपुरा, 
नागपाडा, भायखळा, ई वॉर्ड, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.४१८/नवि-२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४ 
संदर्भ:- वास्तुविशारद, बृन्मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र . Ch.E./M.A/39¢/9, 
दिनांक ०७.०६.२०२४ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना - 


भूकर क्रमांक ४६७ भायखळा विभाग, कामाठीपुरा, नागपाडा, भायखळा, ई वॉर्ड, मुंबई येथील 
गौराबाई प्रसुतीगृह रूग्णालयाच्या सद्यस्थितीतील ६ मजली इमारतीचा पुनर्विकास करून सदरची 
इमारत ५५.८ मीटरपर्यंत उभारण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास 
प्राप्त झाला आहे. रूग्णालयाच्या सदर इमारतीची प्रस्तावित उंची ५५.८० मीटर (बेसमेंट + ग्राऊंड -- १ ते 
१२ वरील मजले) Sai असून विकास आराखडा, २०३४ अन्वये सदरचा भूखंड हा रूग्णालयासाठीच्या 
आरक्षणाने बाधीत आहे. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) 
अधिनियम,२०१५ Helles तरतुदीनुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


भूकर क्रमांक ४६७ भायखळा विभाग, कामाठीपुरा, नागपाडा, भायखळा, ई वॉर्ड, मुंबई येथील 
गौराबाई प्रसुतीगृह रूग्णालयाच्या सद्यस्थितीतील ६ मजली इमारतीचा पुनर्विकास करून सदरची 
इमारत ५५.८ मीटरपर्यंत उभारण्याच्या प्रस्तावास खाळील अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१. सदर प्रकरणी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, 
२०१५ च्या अनुसूची-एक मध्ये विनिर्दिष्ट केळेलूया आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्याच्या किमान 
आवर्यकतांची पूर्तता करण्यात यावी. 

२. उंच असलेल्या इमारतीत रुग्ण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 
प्रचलित मार्गदर्शक सूचना, निकष व मानके विचारात घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-२५२४/प्र.क्र.४१८/नवि-२१ 


3. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा afar विभाग, इमारत प्रस्ताव विभाग, विकास नियोजन 
विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांनी / यंत्रणांनी वेळोवेळी सुचविलेल्या उपाययोजनांची / 
नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन २०३४ नियम ४३(१) मधील आवऱ्यक त्या तरतुदींचे पालन करण्यात 
यावे. 

५. सदर नियमांच्या अंमलबजावणीची तसेच त्यानुषंगाने भविष्यात उदभवणाऱ्या कायदेशीर / 
न्यायिक/प्रशासकीय बाबीची सर्वस्वी जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची राहील. 

६. रूग्णालयाच्या बांधकामाचे कोणतेही वित्तीय दायीत्व शासनावर असणार नाही. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०५१८५१३८९०२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 1089289d9878b7cb3441 
8f111566e3223ba1, postalCode=400032, st=Maharasht 


, st= ra, 
serialNumber=A94EF 1 B63 1F4673B829AC9ADBEBSBODDABD086A75 
44E3FDF47CD7A01 1FF7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
Date: 2024.09.05 18:52:05 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाच्या सह सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा / विधानपरिषद विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

८. वास्तुविशारद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

९. निवडनस्ती (कार्यासन नवि-२१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


